प्रशासकीय मान्यता 

लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांच्या भास्कर बिल्डींग मधील 
तिसऱ्या ते आठव्या मजल्यावरील न्यायालयीन कक्ष, 
न्यायाधीठा दालने, विभाग,पॅसेजेस येथील लाद्या बदलणे 
तसेच प्लॅस्टर व रंगकाम इत्यादी कामांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-०९१४/८७५/प्र.क्र.१७८/का-११. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जून , २०१८. 


संदर्भ -:१. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.बी(डब्ल्य६०५०/१९८४. २८८६/१६, दि.१६/११/२०१६. 
२. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.डी-२/ लन्या/ एमडब्ल्यू/ बीबी/ इमारत / 
१२५१/२०१६, दि. १९/०९/२०१६. 
३. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.डी-२/ लन्या/ एमडब्ल्यू/ बीबी/ इमारत / 
८४५/२०१८, दि. २१/०४/२०१८. 
प्रस्तावना : 


लळलघुवाद न्यायालयाच्या भास्कर बिल्डींग मधील तिसऱ्या ते आठव्या मजल्यावरील न्यायालयीन कक्ष, 
TAT दालने, विभाग, पॅसेजेस येथील लाद्या बदलणे इत्यादी कामासाठीचे रू.१,२२,१६,६१२/- तसेच, 
प्लॅस्टर व रंगकाम या कामासाठीचे रु.४८,३०,१५६/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक मा.उच्च न्यायालयाने संदर्भिय 
अ.क्र. १ येथील पत्रान्वये निधी उपलब्धता व प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केलेले आहे. त्यानुसार सदर 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांच्या भास्कर बिल्डींग मधील तिसर्‍या ते आठव्या मजल्यावरील न्यायालयीन 
कक्ष, न्यायाधीडा दालने, विभाग,पॅसेजेस येथील लाद्या बदलणे इत्यादी कामांसाठीच्या रू. १,१४,८१,१४८/- तसेच 
प्लॅस्टर व रंगकाम या कामांसाठीच्या रु.४३,४५,३८६/- SAM एकूण रु.१,५८,२६,५३४/- (रु. एक कोटी, अठ्ठावण्ण 
लाख, सव्वीस हजार, पाचशे चौतीस wed) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास / खर्चास पुढिलप्रमाणे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. बाब प्रस्तावित केलेली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
अंदाजित रक्‍कम रुपये | परिगणीत केलेली रक्‍कम रुपये 


१) | तिसऱ्या ते आठव्या मजल्यावरील १,२२,१६,६१२ १,१४,८१,१४८ 
न्यायालयीन कक्ष, न्यायाधीश दालने, 
विभाग, पॅसेजेस येथील लाद्या बदलणे 


2) | प्लॅस्टर व रंगकाम ४८,३०,१५६ ४३,४५,३८६ 


एकूण १,७०,४६,७६८ १,५८,२६,५३४ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०९१४/८७५/प्र.क्र.१७८/का-११. 


२. यावरील खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान, १०६- लघुवाद न्यायालये, (००)(०१)इलाखा शहर 
न्यायालये (अनिवार्य) (२०१४ ०२१६) या लेखाशीर्षामधून २७- लहान बांधकामे या उद्दिष्टातून पुरवणी मागणीद्वारे 
भागविण्यात यावा. सदर प्रकरणी निधीबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सरदर प्रकरणी तांत्रिक मान्यतेच्या अनुषंगाने तांत्रिक रक्‍कम वाजवी राहील याबाबतची दक्षता घेण्यात 
यावी. तसेच प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
राबविण्यात यावी. प्रशासकीय / तांत्रिक मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर विहीत नियमानुसार अनुषंगिक सर्व कार्यवाही 
पूर्ण करावी आणि वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेतील नियम क्र. क्र.२७(२)(अ) मधील तरतूदीचेही पालन करण्यात 
यावे. 


४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौ.सं.क्र.८४/इमा-२, 
दि.१४.०२.२०१६ अन्वये तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ 
दि.१७.४.२०१५,मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८,भाग-पहिला,उप विभाग- तीन,अनुक्रमांक 
४,परिच्छेद क्र.२७(२)(अ) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६१११२४४५७४६१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


itally signed by Santosh Sampatti N 
N, jh 


Santosh Sampatti [2171-17 


2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbed: f30f21 
5ceda096e4e407797, 


. 
N a Va | re I iber=Ocb 1 bOde02001 Scf6d 180057927 1f4816460b1802 
2ae247dd6dd6f47462cd3, ‘Santosh Sampatti Navagire 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.महाप्रबंधक,उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रबंधक (निरीक्षणे-२), उच्च न्यायालय(अ.श), मुंबई. 
मुख्य MAAN, लघुवाद न्यायालय, धोबीतळलाव, एल.टी. रोड, मुंबई. 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२३ व २४. 
८. निवडनस्ती/ कार्या-११. 


Cc WwW A -5 


KKKKKKKKKKEKKK EK KEKKERK KKK समरी ERK मम्मी मीही 


पृष्ठ २ पैकी २ 


